यशदा, पुणे येथील जलसाक्षरता केंद्रातील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार निधी वितरण व 
खर्चासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी व 
नियंत्रक अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. जलसा-२०१८/प्र.क्र.३८२/२०१८/सिं.व्य. (महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० ऑक्टोंबर, २०१८ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र.जळसा २०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८)/ RAL. (महसूल) 
दि.१९ सप्टेंबर, २०१८ (सुधारीत ) 
2) शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दि.२ एप्रिळ, २०१८ 


श्रस्तावना: 


राज्यात यशदा, पुणे येथे कायमस्वरुपी मुख्य जलसाक्षरता केंद्र आणि वन अकादामी, 
चंद्रपूर जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद व डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ 
प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन करण्याबाबत 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन Pore तरतुदीनुसार जलसाक्षरता केंद्रातील अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीनुसार निधी वितरण व खर्चासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी 
घोषित करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने जलसाक्षरता केंद्रातील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार निधी वितरण व खर्चासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करणेबाबत शासन निर्णय खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 


१. दिनांक १९ सष्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये (सुधारित) राज्यात यशदा, पुणे येथे 
कायमस्वरुपी मुख्य जलसाक्षरता केंद्र आणि चंद्रपूर वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, 
चंद्रपूर, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी, औरंगाबाद व डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ 
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

२. त्या अनुषंगाने यशदा, पुणे यांच्याकडे जलसाक्षरता राज्यस्तरीय केंद्र व विभागीय केंद्रासाठी 
उपलब्ध केल्या जाणा-या निधीसाठी (मागणी क्र.आय-३) (डी.डी.ओ.कोड नं.२२०१०००१२१) करीता 
लेखाधिकारी, यशदा, पुणे यांना निधीचे आहरण व संवितरण करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार, यशदा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी, म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जलसा-२०१८/प्र.क्र.३८२/२०१८/सिं.व्य. (महसूल) 


3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१ ६५८५४४१२७ असा आहे. हा ASST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१०. 
११. 


१२. 
१. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


Digitally signed by Atul Ashok Kapole 
it Of 


At U | A S h 0 k = Ea rar el 
९१००९ ॥/ Ss 
(अ.अ. कपोले) 
शासनाचे उप सचिव (सिंचन व्यवस्थापन) 


bb4a86dd814129f50d05c1d249ea 
1ff7174bdSef, 
2c4f4c985d3e984de94324901263 
14965 2fafl 1a96aa98b5, cn=Atul 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, (वित्त) यांचे Ray सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव, ( नियोजन) यांचे स्विय सहायक 

महासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे 

सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा परिसर, पुणे 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद 
संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती 

संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व अधीक्षक अभियंता, (सिंचन व्यवस्थापन )जळलसंपदा विभाग 

सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आं. वि. स. व उ. स. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अर्थसं-१ , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

लेखाधिकारी, यशदा, पुणे. 

प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार, Ua, पुणे. 

उप सचिव, (अर्थसंकल्प-१०, व्यय-१२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, (का-१४११/ का-१४३१)नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सिंव्य (महसूल) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


